जिल्हा सामान्य रुग्णालय, वाशिम 
येथील दुरुस्तीच्या कामाच्या 
अंदाजपत्रक व आराख्ड्यांना 
प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय, क्रमांकः प्रशामा २०१६/प्र.क्र.१७४/आरोग्य ३ 
१० वा मजला, संकुल इमारत, 
जी.टी. रुग्णालय आवार, मुंबई - ४०० ००१. 
दिनांक : १५ ऑक्टोंबर, २०१८. 


वाचा : 
१) आरोग्य सेवा संचालनालय यांचे पत्र क्रमांक : संआसे/ कक्ष-३/टे- 
६/सारुवाशिमदुरुस्तीबांधकाम/७१०१-०२/१६, दिनांक ०६.०५.२०१६. 


प्रस्तावना : 


जिल्हा सामान्य रुग्णालय, वाशिम येथील दुरुस्तीच्या कामाचे रुपये ४२.११ लक्ष एवढ्या 
रकमेच्या अंदाजपत्रक व AHR प्रशासकीय मान्यता देण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 
शासन निर्णय : 
२. जिल्हा सामान्य रुग्णालय, वाशिम येथील दुरुस्तीच्या कामाचे अंदाजपत्रक सन २०१६-१७ च्या 
जिल्हा दरसूचीवर आधारित आहे. सदर कामाच्या अंदाजपत्रकात ४ टक्के आकस्मीक खर्च व ५ टक्के 
सेंटेज चार्जेस व १२ टक्के वस्तू व सेवा कर (GST) ची तरतूद करण्यात आली आहे. सदरील काम जर 
अर्थसंकल्पाव्यतिरीक्त करावयाचे झाल्यास त्यात ४ टक्के सेंटेज चार्जसची तरतूद मिळविण्यात यावी. 
सदर तरतूदी विचारात घेवून रुपये ४६,७८,००/- एवढ्या रकमेच्या अंदाजपत्रक व आराखड्यांच्या 
पुढील कामांना त्या खालील अटी व शातींच्या अधिन राहून या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता 
देण्यात येत आहे :- 


अ.क्र. कामे किमत 

ca Construction of Chambers new sewage system at Civil Hospital | 8.20.00 लक्ष 
Washim 

2 Construciton of cement concrete Drain of Civil Hospital Washim रु.८.१८ लक्ष 
Repairs to Toilet block at premises of Civil Hospital Washim रु.१०.८० लक्ष 
Total रु.७६.७८ लक्ष 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा २०१६/प्र.क्र.१७४/आरोग्य ३ 


अटीव शर्ती :- 
कामासाठी निविदा मागविण्याआधी सदर कामास सार्वजनिक बांधकाम विभागातील सक्षम 
अधिकाऱ्यांची तांत्रिक मंजुरी घेणे आवश्‍यक राहील. 
प्रत्येक कामाची वेगवेगळी निविदा न करता सर्व कामाची एकत्रित ई-निविदा करण्यात 
यावी. 
कामासाठीच्या जागेची उपलब्धता, योग्यता व जागा पुरेशी आहे किंवा नाही याबाबतची 
खात्री संबंधित आरोग्य संस्था प्रमुखांनी करावी. 
क्षेत्रिय जागेच्या परिस्थितीनुसार व आरोग्य संस्थांच्या आवश्‍यकतेनुसार प्रस्तावित कामाची 
किंमत वाढणे शक्‍य असल्यामुळे त्यासाठी आवश्‍यक प्रस्ताव सार्वजनिक बांधकाम 
विभागाच्या त्यात्या- भागाच्या क्षेत्रिय अधिकाऱ्यांकडून करुन घ्यावेत. 
सदरचे अंदाजपत्रक हे ढोबळ नमुना अंदाजपत्रक असल्याने, या कामांच्या सविस्तर 
अंदाजपत्रकांना तांत्रिकदृष्ट्या मान्यता ही सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या त्यात्या- 
क्षेत्राच्या सक्षम अधिकाऱ्यांकडून करण्यात येईल. अशी तांत्रिक मान्यता करीत असताना 
आरोग्य खात्याच्या त्यात्या- आरोग्य सेवा मंडळाच्या उप संचालकांच्या सहमतीने तरतुदी 
अंतिम करण्यात याव्यात. 
सदरचे काम नवीन नमुना नकाझांप्रमाणे करावयाचे झाल्यास सार्वजनिक आरोग्य विभागाने 
नियुक्‍त केलेल्या खाजगी वास्तुझास््रज्ञामार्फत नकाशांप्रमाणे वास्तुमांडणी आराखडा मंजूर 
करुन घेण्यात यावा. तसेच स्थानिक ग्रामीण नगर विकास संस्थेच्या संबंधित नियमानुसार 
बांधकाम परवानगी तसेच भोगवटा प्रमाणपत्र मिळविण्याची जबाबदारी सदर नवनियुक्त 
वास्तुशास्त्रज्ञ व जिल्हा शल्य चिकित्सक यांची राहील. तसेच ही परवानगी मागण्यासाठीचा 
पत्रव्यवहार जिल्हा शल्यचिकित्सक यांच्या स्वाक्षरीने करण्यात यावा. 
सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या मुख्य/ उपमुख्य वास्तुशास्त्रज्ञाकडून या कामांच्या THI 
व वास्तुमांडणी आराखड्यांना वेगळ्या मंजूरीची आवऱ्यकता नाही. 
प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग, शासन निर्णय क्र.इएनव्ही- 
२०१३/प्र.क्र.१७७/तां.क.१ दि. १० जानेवारी,२०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या 
मार्गदर्शक तत्वांनुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 


३. जिल्हा सामान्य रुग्णालय, वाशिम येथील दुरुस्तीच्या कामावरील खर्च मागणी क्रमांक- एच- 
८, मुख्यलेखाशिर्ष "४२१०- वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य सेवा यावरील भांडवली खर्च, ०१- 
नागरी आरोग्य सेवा (वैद्यकीय सहाय्य)- पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना- इमारती, ११०- रुग्णालय व 


दवाखाने, ( 


१)(अ) पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना- इमारती, (००)(०१) मोठी बांधकामे (४२१०००१४), 


५३- मोठी बांधकामे" याखाली भागविण्यात यावा. 
४. जिल्हा सामान्य रुग्णालय, वाशिम येथील दुरुस्तीच्या कामासाठी लागणाऱ्या रकमेची 


अर्थसंकल्पात तरतूद करण्याचा प्रस्ताव संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई यांनी त्वरीत शासनास सादर 


करावा. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा २०१६/प्र.क्र.१७४/आरोग्य ३ 


५. हे आदेश झासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक- विअप्र २०१३/प्र.क्र.३०/विनियम, दिनांक 
१७.०४.२०१५ सोबतच्या परिशिष्ट, भाग पहिला, उपविभाग-पाच मधील अनुक्रमांक-१, परिच्छेद 
क्रमांक- १३४ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारान्वये अन्वये निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८१०१२१३२५५३२६१७ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Roshani 


| Dinesh Kadam Patil 
R 0 5 h a n | DN: CN = Roshani Dinesh 
. Kadam Patil, C = IN, S = 
D | al e S h Maharashtra, O = Government 


Of Maharashtra, OU = Public 
1 | Health Department 
Kadam Pati | Date: 2018.10.15 16:55:15 


+05'30' 
(रो.दि. कदम-पाटील) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 

१. महालेखापाल, महाराष्ट्र- 9/ २ (लेखा परिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/ नागपूर. 
२. संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई. 

संनियंत्रक तथा मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, औरंगाबाद. 
४. सह संचालक, आरोग्य सेवा (रुग्णालये), मुंबई. 
५. उप संचालक, आरोग्य सेवा मंडळ, अकोला 

कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, वाशिम. 
७. उप अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम उपविभाग, वाशिम, जि. वाशिम. 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, जि.वाशिम. 
९. सार्वजनिक बांधकाम विभाग (इमा-२), मंत्रालय, मुंबई. 
१०. कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
११. निवडनस्ती (आरोग्य-३). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


